मराठवाडा विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ: १. नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २६ एप्रिल, २०१९ व २६ जुले, २०१९ रोजीचे 
शासन आदेडा 
२. प्रशासकीय अधिकारी, मराठवाडा विकास मंडळ यांचे पत्र क्र.मवैविम/आस्था/७४/२०२०, 
दिनांक १०/०२/२०२० 
शासन आदेशा : 
मराठवाडा विकास मंडळाने संदर्भीय पत्रान्वये कळविलेल्या मागणीनुसार सन २०१९-२० करिता 
पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळी (BEAMS) वर 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 
(रू. हजारात) 


उद्दिष्ट वितरित करावयाचा निधी 


०१-वेतन ११००,०० 


२. मराठवाडा विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी मागणी क्र. ओ-७, ३४५१- 
सचिवालय आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) (भारित) 
(३४५१ ०४४९)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२६१५३५३८९०१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


के 7 postal 
Sangita Raj Shroff & 
80b1419fb4e5b3b19, cn=Sangita Raj 9010 
Date: 2020.02.26 15:37:36 +05'30' 


(संगिता रा. श्रॉफ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 


प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव : 
१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (१/२), लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 


३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
३. निवड नस्ती, का.१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


